महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, 2098 या ४ 
महिन्यांकरिता लेखानुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.६१/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २०.०४.२०१९ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.४४/अर्थ-३, दि.०१एप्रिळ, २०१९ 
२) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि- २०१९/प्रक्र.१४/का-७, 
दि.०९ एप्रिल, २०१९ 
3) पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, 
क्रमांक: २०१९/म.रा.वक्फ.न्या./आस्था/२०९/, दि.११ UU, २०१९ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०१९ -२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या ४ महिन्यांच्या कालावधीकरिता लेखानुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
रु.१,३३,८०,०००/- (रुपये एक कोटी तेहतीस लाख ऐंशी हजार मात्र ) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये माहे एप्रिल,२०१९ ते जुले, २०१९ या चार 
माहसाठी लेखानुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
माहे एप्रिळ, २०१९ ते YS, २०१९ या चार माहसाठी रु.४४,६०,०००/- (रुपये चौव्वेचाळीस लाख साठ हजार मात्र) 
इतके लेखानुदान उपलब्ध करुन देण्यात आळे आहे. पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये अनुदान वितरणाची मागणी केल्यानुसार संदर्भ क्र.१ व २ येथील 
परिपत्रकान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी माहे 
एप्रिल, २०१९ ते जुळे, २०१९ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी रु.४४,६०,०००/- (रुपये चौव्वेचाळीस लाख साठ 
हजार मात्र) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे पीठासीन अधिकारी, महाराट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.६१/कार्या-४ 


आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)” 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (00)(909), आयुक्त (००)(०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 


अ. खाशिर्ष तपशीलवार | सन २०१९-२० | माहे एप्रिल २०१९ ते वितरीत याचे अनुदान 
क्‌ साठी माहे जुलै, २०१८ | एप्रिल, मे२०१९ । जुन २०१९ | जुले २०१९ 
र. अर्थसंकल्पीय | साठी वितरणासाठी | २०१९ 
अंदाज उपलब्ध अनुदान 
१ ०१ वेतन १,१६,१०,००० ३८,७०,००० ९,६७,५०० ९,६७,५०० ९,६७,५०० ९,६७,५०० 
र ०६ दूरध्वनी, गोजच पाणी ८४,००० २८,००० ७,००० ७,००० ७,००० ७,००० 
शुल्क 
3 ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ३६,००० १२,००० ३,००० ३,००० ३,००० ३,००० 
१३ कार्यालयीन खर्च ८,२२,००० २,७४,००० ६८,५०० ६८,५०० ६८,५०० ६८,५०० 
५ ।१४ भाडेपट्टी व कर ७,५०,००० २,५०,००० ६२,५०० ६२,५०० ६२,५०० ६२,५०० 
& २४ dele ao व वंगण ७८,००० २६,००० ६,५०० ६,५०० ६,५०० ६,५०० 
एकूण १,३३,८०,००० ४४,६०,००० ११,१५,००० | ११,१५,००० ११,१५,००० | ११,१५,००० 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त, 


औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) योजनेत्तर” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 


टाकण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.४४/अर्थ-३, दि.०१एप्रिल, 


२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२०११४२५७०६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Mahesh Sadashiv 


Choukekar 


Date: 2019.04.20 12:31:26 +05'30' 
(म.स.चौकेकर) 


प्रत, 


अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 


१ 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 


६. उपसचिव (कोषा/प्र.१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


७. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


